"अतिसंवेदनशील वन्यजीव अधिवास" क्षेत्र 
(मेळघाट वन्यजीव अभयारण्य ) निर्मितीकरीता 
समिती स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीडब्ल्युएच-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०७ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- 9) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ व 
नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२. 
२) अध्यक्ष, तज्ञ समिती, मेळघाट वन्यजीव अभयारण्य तथा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि क्षेत्रसंचालक 
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती यांनी दि.२५/१०/२०१९ रोजी प्रसिदध केलेली जाहीर सूचना. 
३) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाचे क्र. 5.९० १-२३/२०१४ WL, दि. ४ जानेवारी, २०१८ आदेशा. 
४) केंद्र शासनाच्या जनजाती कार्य मंत्रालयाचे ATT क्र. 5.९० २३०११/२३/२०१७- 7१५,दि.६ मार्च, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी ( वनहक्क मान्यता) अधिनियम २००६ चे कलम २ (बो 
अन्वये अभयारण्याच्या सभोवताली वन्यप्राणी संवर्धनाच्या प्रयोजनासाठी "धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास" निर्माण 
करण्याकरीता वैयक्तिक, सामुहिक तसेच इतर sepia बदल किंवा पुर्नगठण संबंधी मेळघाट अभयारण्य 
अंतर्गत क्षेत्रामध्ये असलेल्या एकूण १४ गावांतील लोकांशी सल्लामसलत करण्यासाठी संबंधीत गावांमध्ये सभा 
आयोजित करण्यासंदर्भात संदर्भ क्र. २ अन्वये दि.२५/१०/२०१९ रोजी जाहीर सूचना प्रसिध्द केलेली आहे. प्रस्तुत 
जाहिर सुचनेनुसार दि. १३ नोव्हेंबर, २०१९ पासून ते दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१९ पर्यंत एकूण १४ गावांमध्ये सभा 
आयोजित केलेल्या आहेत. 
२. अतिसंवेदनशील वन्यजीव अधिवास क्षेत्र घोषित करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार नवी 
दिल्ली यांनी संदर्भ क्र. ३ अन्वये मार्गदर्शक सूचना विहीत केलेल्या आहेत. सदरील मार्गदर्शक सुचनांच्या परिच्छेद 
५.१ नुसार महसूल व वन विभागाने धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील ) वन्यजीव अधिवास निश्चित करण्यासाठी 
राज्यातील ५५ संरक्षित क्षेत्रासाठी तज्ञ समित्या गठीत केलेल्या आहेत. प्रस्तुतच्या समित्यांमध्ये आदिवासी 
विकास विभागाचे प्रतिनिधी म्हणून संदर्भ क्र. ४ अन्वये जनजाती कार्य मंत्रालयाने प्रधान सचिव, आदिवासी 
विकास विभाग यांना प्राधिकृत केलेले आहे. 
३. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६, नियम 
२००८ व सुधारित नियम २०१२ HANG कलम ४ (२) नुसार, " राष्ट्रीय उद्याने व उभयारण्यातील चिंताजनक 
वन्यजीव वसतिस्थान यांतील या अधिनियमामुळे मान्यता मिळालेल्या वन हक्कात सुधारणा करता येईल व 
त्यांचे पुनःस्थापना करता येईल. वनहक्क धारक कलम ४ मधील पोटकलम २ (क) ते २ (च) येथील शातींचे 
समाधान झाल्याशिवाय वन्यजीवन संवर्धानाकरिता अबाधीत क्षेत्र निर्मिती करण्याच्या प्रयोजनार्थ 
पुन:स्थापित होणार नाही किंवा त्यांच्या हक्कांना कोणत्याही रीतीने बाधा पोहचणार नाही." अशी तरतूद 
आहे. त्यानुसार अतिसंवेदनशीळ वन्यजीव अधिवास (CWH) क्षेत्र घोषित करण्याअगोदर उक्त HHA ४ 
(२)(क) ते ४ (२)(च) मध्ये नमूद केलेले टप्पे त्याच क्रमाने पार पाडणे आवश्‍यक आहे. प्रस्तुत तरतूदींची 
अंमलबजावणी होत आहे किंवा कसे, अतिसंवेदनशील वन्यजीव अधिवास क्षेत्र घोषित करण्यासाठीचे वैज्ञानिक 
मापदंड योग्य आहेत काय याची वैज्ञानिक निकषांवर छाननी करणे, वन्यजीव व मनुष्य यांचे सहअस्तित्व 
शक्‍य आहे किंवा कसे, यासाठी आवश्‍यक अशी सहअस्तित्वाची व्याख्या करणे, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडब्ल्युएच-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४ 


पुनर्वसाहत करतांना नुकसान भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनिय २०१३ नुसार 
विस्थापितांना उचित मोबदला देण्यात येत आहे किंवा कसे, तसेच उक्त संदर्भ क्र. ३ येथील मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही होते किंवा कसे, याबाबतची तपासणी करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत 
समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार, "अतिसंवेदनशील वन्यजीव अधिवास" क्षेत्र (मेळघाट वन्यजीव अभयारण्य) 
निर्मितीकरीता अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखालील पुढीलप्रमाणे समिती स्थापन 
करण्यांत येत असून सदर समितीची संरचना खालीलप्रमाणे राहील. 


अ.क्र. समिती सदस्य पद 
eal अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती अध्यक्ष 
२ | डा. शरदचंद्र लेले, ATREE अशासकोय सदस्य 
3 श्री. गितांजाय साहू, सहायक प्राध्यापक, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (1155) अशासकोय सदस्य 
४ श्रीम. पुर्णिमा उपाध्याय, खोज PRAT, ISR अमरावती अशासकीय सदस्य 
५ | प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी, जि. अमरावती | सदस्य सचिव 


२. अतिसंवेदनशील वन्यजीव अधिवास क्षेत्र (मेळघाट वन्यजीव अभयारण्य) घोषित करण्याअगोदर उक्त समितीने 
खालीलप्रमाणे कामकाज पहावे. 

(i) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८ 
व सुधारित नियम २०१२ मधील प्रस्तुत तरतूदींची अंमलबजावणी होत आहे किंवा कसे, 

(i) वैज्ञानिक मापदंड योग्य आहेत काय याची वैज्ञानिक निकषांवर छाननी करणे 

(ii) वन्यजीव व सबंधीत गावातील मनुष्य यांचे सहअस्तित्व शक्य आहे किंवा कसे, यासाठी आवश्‍यक अशी 
सहअस्तित्वाची व्याख्या करणे, 

(५भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना नुकसान भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम, २०१३ (LARR 2093) नुसार त्यांना उचित मोबदला देण्यात येत आहे किंवा कसे, 

(/ संदर्भ क्र. ३ येथील मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही होते किंवा कसे, याबाबतची तपासणी करणे व 
सबंधित ग्रामसभांना मार्गदर्शन करणे. 

(vi) उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (२) (क) मधील तरतूदीनुसार, कलम ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
ग्रामसभांकडे वनहक्क दावे दाखल केल्यानंतर त्याची पडताळणी करणे, प्रत्येक मागणीचे क्षेत्र निश्चित 
करणारा AHA तयार करणे व त्यानंतर सदरील दावे ग्रामसभेच्या ठरावासह उपविभागस्तरीय 
समितीकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे व सदरील दावे/अपिलांवर जिल्हास्तरीय समितीने अंतिम 
निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सदरील प्रक्रिया करण्यात आली आहे काय याची खात्री करणे. इ. 


३. प्रस्तुत समितीचा कालावधी ६ महिन्याचा राहील. या समितीने केलेल्या तपासणीबाबतचा गांवनिहाय 
अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 
४. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी वनहक्क कायदा, 
२००६ च्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडब्ल्युएच-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४ 


च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९११०७१५५३४९४२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by PANDURANG MAHADU RAUT 


ig) 
DN: c=IN, ‘Maharashtr 
2.5.4.20=ec808c56d3bb3b60878523fcOccbc983f0564 


bce4be61987d7a67fda17b1a563, 
postalCode=400032, street-=MANTRALAYA,MUMBAI, 
M A H A D U R A U T !=TRIBAL DEVELOPMENT DEPT, o=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, PANDURANG MAHADU RAUT 
Di 2019.11.26 13:02:32 +05'30' 


(पांडुरंग म. राऊत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (महसूल) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रधान सचिव (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 
६. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
८. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती 
९. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी, जि. अमरावती 
१०. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
११. अध्यक्ष, तज्ञ समिती, मेळघाट वन्यजीव अभयारण्य तथा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि क्षेत्रसंचालक 
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती 
१२. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा, अमरावती 
१३. श्री. गितांजॉय साहू, सहायक प्राध्यापक, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS) 
१४. डॉ शरदचंद्र लेले, ATREE, 
१५. श्रीम. पुर्णिमा उपाध्याय, खोज संस्था, अचलपूर, अमरावती 
१६. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 
१७. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, 
१८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१९. अध्यक्ष, ग्रामसभा माडीझडप / माखला/सेमाडोह/पिली/बारोटयाखेडा/ सरवारखेडा/ मांगिया/ रोरा/ 
माळूर/ चोपन/ अढाव/ ढाकणा. 
२०. निवड नस्ती. (का.१४ आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


